पश्ुस्वास्थ्य व रोग नियंत्रण” (LH & DC) या 
कार्यक्रमांतर्गत “पशुवैद्यकीय संस्थांची 
बांधकामे व बळकटीकरण करणे” या 
योजनेंतर्गत वाहनांची  स्थाननिश्चिती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: पविआ-१०२४/प्र.क्र. १४०/पदु -३ (ई-७७८४५४) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १० सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा -: १. कृषि व पदुम विभाग,श्ासन निर्णय क्र :'पविआ-२०२१/प्र.क्र.३२०/ 
पदुम-३, दिनांक 9.92023. 
२. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्र. रोनि/डिसीक्युसी 
/१८/५२६९/२०२४,औंध,पुणे, दि.३०.०४.२०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत योजना "पश्ुस्वास्थ्य व रोग नियंत्रण" 
(LH&DC) या कार्यक्रमा अंतर्गत "पश्नुवैद्यकीय संस्थांची बांधकामे व बळकटीकरण करणे या योजने" 
(Establishment and Strengthening of Mobile Veterinary Units & ESVHD-MVU) या 
योजनेमध्ये पहिल्या टप्प्यात प्राप्त झालेल्या ८० फिरत्या पश्ञुचिकित्सा पथकांची तालुकास्तरावर 
स्थापना करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार मुंबई शहर व मुंबई उपनगरातील ४ 
तालुक्यांमध्ये फिरत्या पत्नुचिकित्सा पथकांची स्थापना करण्यासाठी वाहने उपलब्ध करुन देण्यात 
आली आहे. 
महाराष्ट्र शासनाचे VAT धोरण २०१० नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रात प्रुवैद्यकीय 
सेवा देण्याची जबाबदारी महानगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. त्यामुळे बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका क्षेत्रातील शासनाचे ०८ पशुवैद्यकीय दवाखाने बंद करण्यात आळे आहेत. अशा 
स्थितीत मुंबई शहर व मुंबई उपनगरामध्ये फिरत्या पश्ञुचिकित्सा पथकांची स्थापना करण्यासाठी 
वाहने उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची नसल्याने सदर वाहनांचे पुन:ःवाटप 
करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त पश्युसंवर्धन यांनी वाचा क्र. २ अन्वये शासनास सादर केला आहे. 
शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र शासनाचे VAT धोरण २०१० नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रात पश्रुवैद्यकीय 
सेवा देण्याची जबाबदारी महानगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. तसेच मुंबई 
शहरातील रहदारी विचारात घेता फिरत्या valfafca पथकाव्दारे तातडीने सेवा पुरविणे शाक्य 
होणार नाही. ही बाब विचारात घेऊन शासन निर्णय क्र :पविआ-२०२१/प्र.क्र.३२०/पदुम-३, दिनांक 
७.७.२०२३ अन्वये मुंबई शहर व मुंबई उपनगराकरीता उपलब्ध करुन दिलेल्या ४ वाहनांचे 
पुढीलप्रमाणे फेरवाटप करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०२४/प्र.क्र. १४० /पदु -3 (ई-७७८४५४) 


शा .नि.दि.७.७.२०२३ अन्वये केलेले वाटप सुधारित वाटप 


क जिल्ला तिलुका क जिल्ला 
pear मिलर हिल 9 


२ | शहर लाक रर 
क्ण 
व्र 


सदर पशुचिकित्सा पथकांचे कार्य सुरळीतपणे चालण्यासाठी वाचा क्र.१ येथील 
शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेल्या Aras सुचना “जशाच्या तशा” लागू 
राहतील. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१०१५०३३२६८०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NIWRUTTI 
BHAGUJI MARALE 


(नि.भा.मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त पशुसंवर्धन ,महाराष्ट्र राज्य ,पुणे 

२. प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, मुंबई विभाग, मुंबई 

३. जिल्हा WMA उपायुक्त, सातारा/ अहिल्यानगर/ सांगली/ चंद्रपुर 

४. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी (जिल्हा परिषद) सातारा/ अहिल्यानगर/ सांगली/ चंद्रपुर 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा/ अहिल्यानगर/ सांगळली/ चंद्रपुर 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- १/२, मुंबई / नागपूर. 

७. मा. मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. मा. मंत्री (पश्नुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाया विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०.निवड नस्ती (पदुम-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


